शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्पांतर्गत PWC च्या सल्लागाराना सेवा 
शुल्क अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र. Qo /संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १८ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातसं ०८०/४/२०१४/-०/० माहिती व 
तंत्रज्ञान संचालनालय -DIT (MH), दिनांक ९ मे, २०१९ 
प्रकल्प अंमलबजावणी बैठक, दि.२६.१२.२०१९ 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण विभाग क्र. ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र.२०/संगणक, 
दि.२१ जानेवारी, २०२०. 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र. ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र.२०/संगणक, 
दि. ४ सप्टेंबर, २०२०. 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशि/२०२०-२१/२/५०/ 
ई-गव्हर्नन्स/३१४५, दि.२ नोव्हेंबर, २०२०. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.१४ ऑगस्ट, २०२०. 


६: ४ 


= 


o~ 
— 
~~ 


& 


na 


प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्र.१ च्या अनुषंगाने शाळेय शिक्षण विभागात PWC च्या ५ पूर्णवेळ सल्लागारांना संदर्भ 
क्र.३ अन्वये नियुक्‍त करण्यात आले असून, सदर सल्लागार मार्च, २०२० पासून कार्यरत आहेत. संदर्भ 
क्र.५ अन्वये आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी PWC सल्लागारांचे ऑगस्ट व सप्टेंबर, 
२०२० चे सेवाशुल्क अदा करण्यासाठी रु.३२,७०,९६०/- निधीची मागणी केली आहे. संदर्भ क्र.६ 
अन्वये सल्लागारांच्या सध्याच्या सेवाशुल्कात किमान ३० टक्क्याने कपात करण्याचे निश्चित केळे आहे. 
त्याअनुषंगाने विभागात कार्यरत PWC सल्लागारांच्या सध्याच्या सेवाशुल्कात ३० टक्क्याने कपात 
करुन निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या प्रस्तावातील PWC सल्लागारांच्या सेवाशुल्कात 
३० टक्क्याने कपात करुन रु. २२,८९,६७२/- निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. PWC Marine सेवा शुल्क संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णयान्वये विहित केल्यानुसार 
तसेच कार्यादेशात नमूद अटी व शर्तीनुसार अदा करण्यात यावे. 

३. PWC सल्लागारांचे ऑगस्ट व सप्टेंबर, २०२० महिन्याच्या सेवाशुल्क देयकाचा तपशिल 
खालील प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र. २०/संगणक 


अ. पदनाम प्रतिमाह सेवा कालावधी एकूण रक्‍कम ३० टक्क्याने 

क्र. शुल्क दर कपात करुन देय 
रक्‍कम 
५ वरिष्ठ सल्लागार २,७७,२०० | १ ऑगस्ट, २०२० २७,७२,००० १९,४०,४०० 
ते 
३० सप्टेंबर, २०२० 

Total १९,४०,४०० 
CGST 8% १,७४,६३६ 
SGST ९% १,७४,६३६ 


एकूण देय २२,८९, ६७२ 


४. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक -ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना (०२)(५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 
२०२०-२१ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना नियंत्रक व सहायक संचालक, (लेखा) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
५. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 
उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८४/व्यय-५, दिनांक ४.०६.२०२० अन्वये प्राप्त 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१८१५२२३६३९२१ असा आहे. हा BST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Pravin Rajaram :: 


di 
2.5.4.20=ad497 6f306de2810214ec2ea330d9daea5 ofl d3f45fae9227a 


lly signed by Pravin Rajaram Mundh 
ent Of Maharash School Edi and 


३९०5411001 


INumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670bSba13f512 
U al he 13ad071acd53714a284, vin Rajaram Mundhi 
Date: 2020.12.18 15:25:39 +05'30" 


(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.अ.मु.स. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.प्र.स.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९) निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


